महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
अधिव्याख्याता व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.११३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- १३ जुले, २०२३ 
शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
विद २ ३ 
शि डा. हेमलता मधुकर बांबल, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.संस्था, जि. भंडारा रविनगर,नागपूर 
२ | श्रीमती वर्षा राजेंद्र कांबळे (वर्षा वसंत बनसोडे) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. सं., जि. सिंधुदूर्ग जि. सांगली 
३ श्रीमती निलोफर बालनसाब पटेल, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. सं., जि. भंडारा जि. जालना 
४ । डॉ. संगिता राजधर महाजन, अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. सं., जि. वर्धा (प्रादेशिक विद्या प्रशिक्षण संस्था, जि. जळगाव 
प्राधिकरण, नाशिक येथे प्रतिनियुक्तीने) 
4 | श्रीमती डॉ. अपर्णा अविनाश शांखदरबार, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. सं., जि. वर्धा जि. नागपूर 
६ | डॉ. प्रविणकुमार विठ्ठलराव पाईकराव, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं., जि. परभणी जि. नांदेड 
७ | डा. योगेश श्रीरंगराव सुरवसे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.सं.,पं. स. मुरुड, अंबाजोगाई, जि. बीड 
जि. लातूर (दिव्यांग प्रवर्ग) 
८ | श्रीम. गंगा शिवाप्पा मेनकुदळे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.सं., अंबाजोगाई, जि. बीड मुरूड, जि. लातूर 
९ | श्री. कृष्णा मारूती फडतरे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 
अधिव्याख्याता., जि.शि.व प्र. सं., जि. पु फलटण, सातारा 
गं o श्रीमती राजश्री खंडू तिटकार, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. सं, फलटण, जि.सातारा जि. पुणे 


शासन आदेडा क्रमांकः ईएसटी-३१२३/प्र.क्र.११३/प्रशा-२ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
zz २ ३ 

fay १ | sit. तुकाराम महादेव कुंभार, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र. सं., जि. सांगली जि. कोल्हापूर 

१२ | श्रीमती रेणूका संतोष जाधव, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र. सं., जि. कोल्हापूर जि. सांगली 

१३ | at. रामदास भिमराव टोणे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, पनवेल, जि. रायगड जि. सिंधुदूर्ग 

१४ | att. राजेश माणिकराव चौधरी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, प्रादे. विद्या प्राधि. (आंग्लभाषा तज्ञत्व), जि. औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

१५ | श्री. पांडुरंग रामकृष्ण चव्हाण, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.सं., जि. औरंगाबाद औरंगाबाद 

१६ | श्री. घनश्याम विठ्ठल पौळ, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.संस्था उस्मानाबाद मुरूड, जि. लातूर 

१७ | श्री. शरीफ मेहबूब शोख, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.संस्था, मुरूड, जि. लातूर जि. उस्मानाबाद 

१८ | श्री. अभय विजयसिह परिहार, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र. संस्था, नांदेड जि. परभणी 

२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


EP 


प्रत, 


AD -O 


CC AN 


Cc 
eS 
ce Coe DOOMED कान 


53) 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१३१५४८०३७८२१ असा आहे. हा शासन 
आदे डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VISJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचाळक. 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


ly signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 


8989869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e4 


8582666992689, postalCode=400032, st 
IN 


A11D051D02DC3119DC128, 
Date: 2023.07.13 15:49:32 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 


INumber=7966F B8DAGE03C3F79409670C65FACO77378A68F734 
VAY NIVRUTTI BHOSALE 


शासन आदेठा देशा क्रमांकः ईएसटी-३ १ २३/ प्र.क्र.११३/प्रशा-२ 
प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


